जिल्हा नियोजन समिती नाशिक या 
समितीवर नामनिर्देशित तसेच fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२ 


पहा :- १ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती नाशिक यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/कक्ष-१२/संस-४/२१-२२/१००१, दि.१९/०७/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ४ नामनिर्देशित सदस्य 
व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” 
म्हणून नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. नाशिक जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 
या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१३११२५७४४९३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
SANJ E E Vv patel signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 


DHUI 
HARISHCHANDRA DHURI 1 sesieharasta, O= GOVERNMENT OF 


shtra, O = 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.01.31 12:57:19 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

७.विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग नाशिक, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक 

९.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग नाशिक. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


झासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२४ /का-१४८१-अ, दिनांक ३१ जानेवारी, 2022 सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
संसद व विधीमंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब)अनुसार) 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
mo श्री. हिरामण भिकाजी खोसकर, मु.नाईकवाडी, पो.वाडगाव, ता.जि.नाशिक 
विधानसभा सदस्य 
२ । श्री.सुहास द्वारकानाथ कांदे, देवाज बंगला, पाईप लाईन रोड, गंगापूर 
विधानसभा सदस्य रोड, नाशिक 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(क)अनुसार) 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 
| >! अंड. रविंद्र पांडुरंग पगार मु.पो.उत्राणे, ता.बागलाण, जि.नाशिक 
२  श्री.विलास नामदेव कड मु.पो.कसबेवणी. 
3 | श्री.विजय करंजकर मु.भगूर, ता.जि.नाशिक 
४ | डॉ. तुषार रामकृष्ण शोवाळे श्रीरामकृष्ण,स.न.२२८, स्वामी समर्थ 


केंद्राजवळ सटाणा रोड, मालेगाव, 
जि.नाशिक 


विशेष निमंत्रित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)चार(फ)अनुसार) 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव पत्ता 

शि श्री. रंजन पुंजाराम ठाकरे मु.सोनी सांगवी, पो. काजी सांगवी, 
ता.चांदवड, जि.नाशिक 

२ श्री.कोंडाजी (मामा) रावबा आव्हाड मु.पो. वडगाव सिन्नर, ता.सिन्नर, जि.नाशिक 

३ | Madd नबाजी महाले महाले फार्म, राणाप्रताप चौक, नवीन नाशिक, 
जि.नाशिक 

४ श्री.सुरेश अंबादास खोडे मु.पो.पिंपळगाव बसवंत 

4 श्री.बाळासाहेब नानाजी वाघ मु.पो.दोडी बु., ता.सिन्नर, जि.नाशिक 

६ | श्री.निवृत्ती देवराम बोडके मु.मोडाळे, ता.इगतपुरी, जि.नाशिक 

७ श्री.ज्ञानेश्वर रामदास शेवाळे मु.पो.शिरसगाव लोको, ता.येवला, जि. 
नाशिक 

८ _  श्री.विनोद मारूती शेलार मु.पो.अजंदे, ता.मालेगाव, जि. नाशिक 


प्रा.अशोक (बाळासाहेब) पांडुरंग पिंगळे 


पिंगळे  गह्ली, 


मु.पो.मखमलाबाद, 
ता.जि.नाशिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


१० | o श्रीम.प्रेरणा विशाळ बलकवडे ४७८,राम मंदिर रोड, भगूर, ता.जि. नाशिक 

११ | Q श्री.सुनिल भास्करराव पाटील मु.पो.जऊळके वणी, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक 

१२ | ait. प्रमोद सुदामराव भाबड मु.पो.वेहेळगाव, ता.नांदगाव, जि.नाशिक 

१३  श्री.शरद विश्वनाथ आहेर १, रत्नदीप हौसिग सोसायटी, पंचवटी, 
जि.नाशिक 

१४ श्री.रमेश झामरू कहांडोळे मु.पो. माणी, ता. सुरगाणा, जि.नाशिक 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, 


SANJEEV 
C 
HARISHCHANDRA SAHARA ree OU PLANING ees 
DEPARTMENT 
DHURI Date: 2022.01.31 12:57:39 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KK KKK KKK KKK KKK RRR RRR IR IK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


